कौटुंबिक न्यायालय, जालना या कार्यालयासाठी 
रु.५०००/- स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११९/७३१/प्र.क्र.१३८/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.मआख२०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि.८.५.२०१४. 
२. कौटुंबिक न्यायालय, जालना यांचे पत्र क्र. वित्त/७७९/२०१९, दि.२२.१०.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भ write पत्रान्वये कौटुंबिक न्यायालय, जालना यांनी कौटुंबिक 
न्यायालय, जालना या कार्यालयासाठी रु.५०००/-स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयानुसार कौटुंबिक न्यायालय, जालना या कार्यालयासाठी रु.५०००/- स्थायी अग्रनीमाची 
रक्‍कम मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कौटुंबिक न्यायालय, जालना यांना कौटुंबिक न्यायालय, जालना या कार्यालयासाठी 
रु.५०००/- स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूरकरणयास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.८.५.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र आकस्मिक 
खर्च नियम,१९६५च्या ५६मधीळ तरतूदी व महाराष्ट्र कोषागार नियम-१९६८, खंड-एक, नियम२८१ 
व नियम ५३२ मधील सुधारीत तरतूदीनुसार प्रशासनिक विभागांना महाळेखापालांच्या 
सल्ल्याशिवाय खुद्द विभागासाठी व विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयासाठी रु.५०००/-पर्यंतची स्थायी 
अग्निमाची रक्‍कम मंजूर करण्याचे असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२८१५३३४८०६१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amogh 
Shyamkant Kaloti ४: 
(अ.ऱया. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति: 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११९/७३१/प्र.क्र.१३८/का-९ 


३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना . 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, जालना. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


